महाराष्ट्र राज्यात “Mission begin again” 
या अंतर्गत राज्य शासकीय कार्यालयातील 
अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८(र.वका.) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा:- : 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-२०२० / प्र. क्र. ३५/ 
१८ (र.वका.), दिनांक ४ मे, २०२०, 
२. शासन आदेश, आपत्ती व्यवस्थापन व मदत व पुनवर्सन, क्रमांक :डीएमयू २०२०/ 
सीआर ९२/डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ मे, २०२०. 
३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : समय-२०२० / प्र. क्र. ३५/ 
१८ (र.वका.), दिनांक ५ जून, २०२०, 
४. शासन आदेश, आपत्ती व्यवस्थापन व मदत व पुनवर्सन, क्रमांक :डीएमयू २०२०/ 
सीआर ९२/डीआयएसएम-१, दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२०. 


शासन निर्णय:- 

कोरोना विषाणूंचा (COVID-98) प्रसार राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये होऊ नये, 
तसेच शासकीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांना त्यांचा संसर्ग होऊ नये म्हणून 
विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याच्या दृष्टीने या विभागाच्या संदर्भ क्र. १व ३ 
येथील शासन निर्णयांन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 


२. उक्त संदर्भ क्र. १ येथील दि.४ मे, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ 
(अ) येथीळ तरतूदीन्वये, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास क्षेत्र (M.M.R) तसेच पुणे 
महानगर पालिका (P.M.C.), मालेगाव महानगर पालिका तसेच पिंपरी-चिंचवड महानगर 
पालिका (?.७.१५.७.) यांच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय कार्यालयांतील एकूण उपस्थिती ५ 
टक्‍क्‍यांपर्यंत ठेवण्यात आलेली होती. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या दि.३१ मे, 
२०२० च्या आदेशातील परिच्छेद क्र.६(४) येथे नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार, उक्त 
संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक ५ जून, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. २ (31) 
येथील तरतूदीन्वये, मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास क्षेत्र (MMR) या कार्यक्षेत्रातील 
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसह सर्व महानगरपालिका तसेच पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, 
मालेगाव, नाशिक, धुळे, जळगाव, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या 
महानगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयामधील उपस्थिती (उक्त 
दि.३१.५.२०२० च्या आदेशातील परिच्छेद क्र. ६५) येथे नमूद केलेल्या अत्यावश्‍यक सेवा 
वगळून), पासून १५ टक्के किंवा कमीत कमी १५ कर्मचारी यापैकी जे जास्त असेल इतकी 
ठेवण्यात आलेली होती. 


३. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ४ येथील दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० 
च्या आदेशातील परिच्छेद ४ (i) मध्ये नमूद केलेल्या अत्यावःयक सेवा वगळून इतर 
शासकीय कार्यालयांमधील उपस्थिती खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८(र.वका,) 


अ) सर्व राज्य शासकीय कार्यालयांतील गट-अ तसेच गट-ब मधील अधिकाऱ्यांची 
उपस्थिती एकूण पदसंख्येच्या १०० टक्के राहील. 


ब) गट-अ तसेच गट-ब अधिकार्‍्यांव्यतिरिक्‍त इतर कर्मचारीवर्गाची उपस्थिती; 


अ) मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास क्षेत्र MMR) या कार्यक्षेत्रातील बृहन्मुंबई 
महानगरपालिकेसह सर्व महानगरपलिका तसेच पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि 
वेळोवेळी अधिसूचित करण्यात येणाऱ्या इतर महानगरपालिका क्षेत्रांमधील राज्य 
शासकीय कार्यालयांमधील कर्मचारीवर्गाची उपस्थिती एकूण पदसंख्येच्या ३० टक्के 
किंवा किमान ३० कर्मचारी यापैकी जे जास्त असेल, तितकी असेल, 

ब) महाराष्ट्र राज्यातील इतर भागातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती एकूण पदसंख्येच्या ५० 
टक्के किंवा किमान ५० कर्मचारी, यापैकी जे जास्त असेल, तितकी असेल, 

क) याअनुषंगाने रोटेशन पध्दतीने कार्यालयीन उपस्थिती निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक 


मंत्रालयीन सचिव/संबंधित कार्यालयप्रमुख यांनी आवश्‍यक ती उपाययोजना 
करावी. 


ड) सर्व राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी (बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त अधिकारी व 
कर्मचारी यांचेसह) यांनी शासकीय कार्यालयामध्ये कोरोना विषाणूंचा प्रसार 
रोखण्याच्या दृष्टीने या विभागाच्या दि. ४ मे, २०२० व आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व 
पुनर्वसन विभाग यांच्या दि.३१ ऑगस्ट, २०२० रोजीच्या आदेशातील Annexure | 
येथे नमूद “कोवीड-१९ च्या व्यवस्थापनाबाबत राष्ट्रीय मार्गदर्शक YA” (National 
directives for Covid-98 Management) या मथळयाखाली नमूद सर्व सूचना 
तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वेळोवेळी प्रसिध्द केलेल्या आदेशातील सर्व 
मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. उपरोक्त सूचना पुढील आदेझापर्यन्त लागू राहतील. 


च्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२००९०४१३५५१६१२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SHRIRAM 
DATTATRAYA YADAV 
Date: 2020.09.04 13:57:01 +05'30' 


(श्री. द. यादव) 
उप सचिव 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८(र.वका.) 


2. 


uy, 


qo, 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


२४. 
२५. 
२६. 


२७. 
२८. 


२९. 


३०. 


२३१. 


मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई 

मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव(५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
मा.महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 

प्रबंधक, लोकायुक्त व उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, 

सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

राज्य मुख्य सेवा हक्‍क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

आयुक्त, सर्व महानगर पालिका, 

व्यवस्थापकीय संचाळक, BEST महामंडळ, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ,॥॥5510), 
मुंबई 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख / प्रादेशिक 
प्रमुख / कार्यालय प्रमुख, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती ), 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस(आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, Jars 
इस्टेट, मुंबई ४०००३८. 

शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः समय २०२०/प्र.क्र.३५/१८(र.वका.,) 


३२. बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट 
नं. ८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

३३. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल 
रोड, मुंबई ४००००४. 

३४. भारतीय कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, 
ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३. 

३५. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, 
मुंबई ४०००२८. 

३६. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२ 

३७. निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


